महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहुउद्देशिय सभागृह 
बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४१८/प्र. क्र. २७/७अओ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- १) कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे जा.क्र. व्हीसी/एमपीकेव्ही/२२/२०१८, 

दिनांक ०५/०१/२०१८, 

२) कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे जा.क्र. व्हीसी/एमपीकेव्ही/२१/२०१८, 
दिनांक १४/०२/२०१८ 

३) कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे जा.क्र. व्हीसी/एमपीकेव्ही/२३२/२०१८, 
दिनांक ०७/०७/२०१८, 

४) विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे जा.क्र. मफुकृवि/बांध/७६४९/ 
२०१८, दिनांक १०/०८/२०१८, 

५) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांक : ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का.१४६१, 
दिनांक ११ जून, २०१८, 

६) कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे जा.क्र.कुलगुरु/निधी/९२२९/२०१९, 
दिनांक ०७/०१/२०१९. 

७) कृषि विभाग, शासन निर्णय क्र. मफुवि-१४१८/प्र. क्र. A/S, दि.३१.१.२०१९ 

८) विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे जा.क्र. मफुकृवि/बांध/२०९२/ 
२०१९, दिनांक ०५/०८/२०१८ 

९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-३/इमा/५२६०/२०१९, दि.३.९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांना सन २०१८ मध्ये सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त प्रस्तावित 


केलेल्या एकुण १० बांधकामांपैकी संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये एकुण ०९ बांधकामांना 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरीत बांधकामांपैकी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 


अंतर्गत केंद्रीय संकुलात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहुउद्देशिय सभागृहाच्या बांधकामाला प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्याबाबत विद्यापीठ अभियंता यांनी संदर्भ क्रमांक ८ च्या पत्रान्वये, बांधकामाचे 


सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. त्यास अनुसरुन बांधकामाच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 


देण्याबाबतची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४१८/प्र. क्र. २७/७ओ 


शासन निर्णय :- 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहुउद्देशिय सभागृहाच्या 


बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्यता प्रदान केल्यानुसार सदर 


प्रस्तावास शासन खालील अटींस अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. (सविस्तर 


तपशिल परिशिष्ट “अ” मध्ये जोडला आहे) 


2. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 


बो नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या 


निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


क) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत नकाशास 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी करुनच काम हाती घ्यावे. 


ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इनव्ही- २०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 


दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 


करण्यात यावी. 


इ) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च विद्यापीठाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून 


भागवावा. 


फ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दिनांक ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यांत यावी. 


या बाबीकरीता येणारा खर्च " मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१, 


पीक संवर्धन, १२०, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (०६) महात्मा फुले 


कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान, ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान (२४१५ ००७२)” या 


लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. 


या प्रकरणी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३, परिनियम १९९० आणि लेखासंहीता 


१९९१ मधील तरतूदींचा तसेच प्रचलित शासन आदेश / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४१८/प्र. क्र. A/a 


४. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३८५/१९/ 


इमा - २, दिनांक २७/०८/२०१९ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग 


- पाच अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखालील प्रदान करण्यात 


आलेले वित्तीय अधिकार या शिर्षाखाली अ. क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 


परिच्छेद क्र.१३४ समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींनुसार 


त्या समोरील विहित अटीच्या अधिन राहून तसेच नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : ससमा- 


२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का.१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०९०९१६५२५०७३०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gite Pratap 

Venkatrao or ener 
(प्रताप व्य. गिते) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

३. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

४. सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

५. नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 

६. विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, 

१०.उपकोषागार अधिकारी,राहुरी, जि.अहमनगर, 

११.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१२.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१३.जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१५.निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४१८/प्र. क्र. २७/७ओ 


१६.कार्यासन (१४३१), नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई- ४०० ०३२, 

१७.कार्यासन (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८. कार्यासन (इमारती-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
१९.कक्ष अधिकारी २ओ / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 
२०.कार्यासन ७अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४१८/प्र. क्र. २७/७अ 


Name of Work : Construction of Dr. 8. R. Ambedkar Multipurpose Convention 
Hall at Central Campus, Rahuri 


(9 Particulars of ltems Norms Cost Rs. 
No. (Unit Rate Rs. per 
Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


Capacity 2500 Nos 


(A) 
ESSENTIAL ITEMS 
1 Convention Centre 5000 nos. 
(a) Ground Floor Area ( Sqmt ) 5050 21500 Per Sqmt. 10,85,75,000 
b) Number of Floors GF 
Cost of Construction 
Total (A) 10,85,75,000 
(B) | Electrification Internal 5 % of 1(c 54,28,750 
External 6 % of 1(c) 65,14,500 
Electrification 
Total (B) 1,19,43,250 
PROJECT Total (C) = (A) + (8) 12,05,18,250 
Add 4% for Contingencies on (C) 4820730 
Add 10% for Price Escalation on (C) | 025013 | 3 
Add 2.5% for for Architectural Services on (C) 1205183 
Add 12% for GST on (C) 14462190 
TOTAL COST OF PROJECT 147032266 
Say Rs. Lakhs 1470.32 


पर Digitally signed by Gite Pratap Venkatrao 
DN: c=! f Mahi ५-९ 
ite Prata ras 
pe 


2. 

ac2da9677bb72, 
serialNumber=707437d6d784d92730d943579bec96a06c8b9d1 bots 
45fe42541583be9e598cd, cn=Gite Pratap Venkatrao 


Date: 2019.09.09 17:00:08 +05'30' 


(प्रताप व्य. गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


and 
=400032, st=Maharashtra, 
10705dc27d17e7f5a948e535706ff2c3a1{6c3212fbe679cd 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


